वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका - १९७८, भाग- 
पहिला, उपविभाग दोन मध्ये प्रदान करण्यात 
आलेल्या वित्तीय अधिकाराचे सह / उपसचिव 
स्तरावर पुन:प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-२०२३/प्र.क्र.३१/ई-६६७६५०/नों.शा 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दि. २६.०९.२०२३ 
पहा- शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. विअप्र. २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि. १७.०४.२०१५ 


प्रस्तावना- 


शासनाने वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका - १९७८, भाग पहिला, उपविभाग १ ते ५ अन्वये शासनाच्या 
मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या नियंत्रणाखालील विभाग प्रमुख, प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख व कार्यालय प्रमुख या 
प्राधिकाऱ्यांना वित्तीय शक्‍तींचे विहित मर्यादेच्या, अटींच्या व शर्तीच्या अधीन राहून मुंबई वित्तीय नियम १९५९, 
महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम १९६५, महाराष्ट्र अर्थसंकल्पिय नियमपुस्तिका, खर्चाच्या संकीर्ण बाबी तसेच 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावली यामधील तरतुदीनुसार अधिकार प्रदान केलेले आहेत. सदरचे 
अधिकार सध्या प्रशासनिक विभागाचे प्रमुख म्हणून अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव यांच्यामार्फत 
वापरले जात आहेत. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये विभाग प्रमुखांना प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय 
arate विशिष्ट अधिकार कार्यालयातील अन्य राजपत्रित अधिकारी व संबंधित उप सचिव/सह सचिव यांना 
पुनर्प्रत्यायोजित करता येतील अज्ञी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन कामकाजाच्या सुकरतेच्या 
दृष्टीने विभागास असलेल्या वित्तीय अधिकारांचे प्रत्यायोजन करण्याची बाब विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय- 


या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमुद केलेल्या बाबीसंदर्भात वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिकेमध्ये प्रशासनिक विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांपैकी सोबतच्या परिशिष्टातील रकाना 
क्र.७मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे स्वत:च्या कार्यालयासाठी सह/उपसचिव (नोंदणी शाखा) यांना पुन:प्रदान करण्यात 
येत आहेत. संबंधीत MPAA त्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारांच्या संबंधीत नियम, अटी 
व शर्ती विचारात घेऊन वित्तीय मंजूरीचे प्रस्ताव त्यांच्यास्तरावर निकाली काढावेत. 


या पुनःप्रदानानंतर संदर्भीय शासन निर्णय दि. १७.०४.२०१५ मधील “विभाग प्रमुख”, “प्रादेशिक 
कार्यालय प्रमुख" व "कार्यालय प्रमुख" यांना प्रदान केलेले अधिकार अबाधीत राहतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असुन त्याचा सांकेतांक २०२३०९२६१६२६०९३००८ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 
Pp RATA Pp DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b0d6763338fc6cc4f7cf07ca60db7abc1 0099८84 
Pp A N D R pA N G ab 1 bSbfc0dae4609d631d0, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=AF6895C47A84066432F5BDD1F182B4163D 
880AC9BD8D24A 198FD0E7310BBEB59, cn=PRATAP 
L U BA L PANDURANG LUBAL 
Date: 2023.09.26 16:31:03 +05'30' 
(प्रताप पां. लुबाळ ) 


प्रति, 
१. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
२. प्रधान सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई, 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३१/ई-६६७६५०/नों.शा 


४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

६. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

७. सर्व सह / उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. वित्त विभाग (व्यय-४/अथसंकल्प- १४ / विनियम) 

९. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग/ सर्व कार्यासने 

१०. निवड नस्ती, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३१/ई-६६७६५०/नों.शा 


(शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३१/ई-६६७६५०/नों.शा., दि.२६.०९.२०२३ चे परिशिष्ट) 


वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका- १९७८. भाग-पहिला, उपविभाग-दोन 


शक्‍तीचे पुन:प्रदान 
अ.क्र. | प्राधिकारा मुळ शक्तीचे वर्णन सध्याचे मंजुरी प्रदान केलेल्या अटी 
विषयी मुळ | तरतुदी मंजूरी अधिकार अटी वित्तीय 
तरतूद । तील अनु. प्राधिकारी | पुन:प्रदान | अधिकारांची 
क्र करण्यात मर्यादा 
आलेले 
अधिकारी 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) 
| वित्तीय ; आकस्मिक खर्चास मंजूरी | प्रशासनिक | सह/उप स्वतःच्या १. अर्थसंकल्पात निधी उपलब्ध असला 
अधिकार देणे. (महाराष्ट्र आकस्मिक | विभाग सचिव कार्यालयासाठी | पाहिजे. 
वर. चो आव कराना या शाखा) आदेशाचे अनुपालन करण्यात यावे. 
= बाबींची यादी सोबत ३.आकस्मिक खर्च ead) यामध्ये एक 
-पहिला, योड) वम तद डा सततच 
मजल डली आहे.) कार्यालय म्हणून कार्यालयाच्या 
> व पळ 
ae व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने अनुषंगीक 


असलेल्या उदा. सर्वसाधारणपणे पुस्तके व 
नियतकालिके यांची खरेदी, 
लेखनसामग्रीची खरेदी, इत्यादी किरकोळ 
दैनंदिन खर्चाचा समावेश होतो. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३१/ई-६६७६५०/नों.शा 


२. । वित्तीय २७-ब । संगणकासाठी लागणाऱ्या कॉम्पॅक्ट | प्रशासनि | सह/उप | प्रति संगणक | (१ अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध असली पाहिजे. 
अधिकार डिस्क,डिजिटळ व्हिडीओ डिस्क | कविभाग | सचिव वार्षिक ता 
— (कोऱ्या),यु.एस.बी., पेन ड्राईव्ह, की रवे व) खरेदी संबंधीच्या नेहमीच्या कार्यपध्दती विषयक 
पुस्तिका- बोर्ड, Sad, प्रिंटरसाठी इंक कार्टेज (नोंदणी | च्या मर्यादेत le a इतर सर्वसाधारण निर्देशांचे अनुपालन 
१९७८. इत्यादी खरेदी करणे व त्यांचे रिफीलींग ae) किक आति 
आग्या पिला करणे आणि तद्‌नुषंगिक अन्य बाबी (३) खर्च काटकसरीने करण्याबाबत संबंधित प्राधिका-यांनी 
2 र इत्यादी विकत घेण्यासाठी खर्चास आव्यक ती काळजी घ्यावी. 
उपविभाग- मंजुरी देणे 
दोन | 
३. । वित्तीय ३५ त्यांच्या स्वतःच्या | प्रशासनिक | सह/उप पूर्ण अधिकार | (१) आवश्‍यक अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध असली पाहीजे. 
अधिकार कार्यालयातील आणि दुय्यम | विभाग सचिव निर्देशांचे 
— ae ee oe (स्वतःच्या | (२) नेहमीच्या कार्यपध्दतीचे आणि सर्वसाधारण निर्देशांचे अनुपालन 
रसिक दुरुस्तीला मंजुरी देणे. (नोंदणी कार्यालयासा | करण्यात यावे. 
शाखा) ठी) 
१९७८. 
भाग-पहिला, 
उपविभाग- 
दोन 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३१/ई-६६७६५०/नों.शा 


४. | वित्तीय ४५ ।आस्थापनेच्या दैनंदिन | प्रशासनिक | सह/उप । पूर्ण अधिकार ।१ खरेदी संबंधीच्या नेहमीच्या कार्यपध्दतीविषयक 
अधिकार उपयोगाकरिता आवश्‍यक | विभाग सचिव त्यां नियमांचे आणि इतर सर्वसधारण निर्देशांचे अनुपालन 
नियम असणारे उपकरण, नोंदणी या करण्यात यावे. 
पुस्तिका- साधनसामग्री आणि ( कार्यालयासाठी) डा का 
ue sagen ae aes शाखा) (२) तो निधी उपलब्ध असला । 
भाग-पहिला, वापरात ठेवण्यासाठी (3) शक्‍ती प्रदानाच्या या बाबींच्या प्रयोजनासाठी 
sae 1.14. क असलेले "भांडार" या संज्ञेमध्ये (याच उपविभागातील) अनुक्रमांक 
ae (बांधकामासाठी 3 य १९-अ, २८ आणि ३९ समोरील विशिष्ट शक्तींचा वापर 

असलेल्या भाडार करुनच विकत घ्यावयाच्या भांडाराच्या बाबींचा अंतर्भाव 
व्यतिरिक्त उपभोग्य असणार नाही. 

भांडार सामान विकत | 

घेण्यास मंजुरी देणे. (४) काही विशिष्ट विभागांमध्ये विशोष करुन वापरल्या 


जाणाऱ्या संयंत्राच्या आणि यंत्रसामग्रीच्या 
व्यवहारासाठी आवश्‍यक असणारे उपभोग्य भांडार 
विकत घेण्यासाठी घ्यावयाच्या शाक्‍तींचा अंतर्भाव यात 
होणार नाही. 


(4) बांधकामांसाठी आवश्‍यक असलेल्या भांडार 
सामानाचा तसेच शासकीय वाहनांचा/स्टाफ कारचा या 
Seda समावेठा होणार नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


